स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत नागरी 
घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
परभणी महानगरपालिका, जिल्हा परभणी. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.१७७/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक: ८ फेब्रुवारी, २०२२ 
वाचा:- 
१ झासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमाअ-२०१५/प्र. क्र. २३/नवि-३४, दि. १५ मे, २०१५ 
2) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.१७७/नवि-३४ दि. १२/०४/२०१८ 
३) स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत गठीत उच्चाधिकार समितीच्या दि. ८/११/२०२१ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
शासन निर्णय :- 
परभणी महानगरपालिकेचा घनकचरा व्यवस्थापनाचा रू ३३.६२८६ कोटी किंमतीच्या नागरी घनकचरा व्यवस्थापनाच्या 
प्रकल्पास संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्या आली होती. सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी 
महानगरपालिकेमार्फत सुरु असताना प्रकल्पात अंतर्भूत असलेल्या काही बाबींमध्ये सुधारणा करण्याची विनंती 
महानगरपालिकेमार्फत करण्यात आली होती. 
२. परभणी महानगरपालिकेने सादर केलेल्या प्रस्तावाची तपासणी राज्य अभियान संचालनालयाच्या स्तरावर करून तो 
प्रस्ताव दिनांक ८/११/२०२१ रोजी झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेकरीता सादर करण्यात आला असून त्यास 
उच्चाधिकार समितीने मान्यता दिली आहे. 
३. उच्चाधिकार समितीने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र. २ येथील aed निर्णयासोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्रातील बाबीं व त्यांच्या किंमतीऐवजी या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रातील नमूद करण्यात आलेल्या बाबी व 
त्यांच्या किंमतींस शासन मंजूरी देत आहे. सदर बदलामुळे महानगरपालिकेच्या घनकचऱ्याच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाच्या 
किंमतीमध्ये कोणत्याही प्रकारची वाढ होत नाही. 
४. संदर्भीय क्रमांक २ येथील प्रशासकीय मान्यतेच्या शासन निर्णयात नमूद अटी व areal पालन करणे बंधनकारक राहील. 
षु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून 
त्याचा संकेतांक २०२२०२०८१३३११७४८२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ajit Sahebrao Palwe 
४: asl 


Ajit Sahebrao Palwe : - . 


Date: 202: 


ra, 
}2955626b8257F1 10Sa8a62ddbd1337948a428b4e4992e5d3b6423, 
\Adefed4a9827acaa40b255e88289e621 11 c82bcdb7dd2feS88607689 


cn=Ajit Sahebrao Palwe 
2.02.08 13:32:41 +05'30! 


(अजित पालवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
2) मा. मंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव, 
३) मा. राज्यमंत्री नगरविकास विभाग यांचे खाजगी सचिव 
8) प्रधान सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 
4) प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 
&) प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (2) यांचे स्वीय सहायक 
७) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
८) आयुक्‍त तथा संचालक, महानगरपालिका प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
९) आयुक्‍त, परभणी महानगरपालिका. 
१०) राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालय, मुंबई. 


निवडनस्ती, नवि-३४. 


Oo 
Ee) 
य्य 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.१७७/नवि-३४ 


(शासन निर्णय क्रमांक:- दिनांक: ८ फेब्रुवारी, २०२२ स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.१७७/नवि-३४ सोबतचे विवरणपत्र) 
(किंमत रूपयात) 


Components in ApprovedDPR Cost Components in Revised DPR Cost Difference 
Pe 
| 
| 
| 
| 
| 
[6 | Workersroom | 61,881 [Workersroom | 
| 
[8 |Road460m | 45,66,133][Road 460m 4566133) 0 
| 9 | Drainage works 920m | _10,83,057[Drainage works920m | 10,83,057| 0 


Ponoble Wales य 80,043]Portable water pump withcaptive engine- 2 80,043 शि 
engine 2 no 


| 
| 
at: 
_______0 
_______0 
| 


17 | Tipping Area वो काव eee ee eons ee ठक 64,04,583| -1,31,90,327 
Platform) 


3291151] C—“‘“‘“‘“‘<‘iLSC‘( || 
Plastic balling machine 3 nos. 9,60,000] Plastic balling machine Inos. 3,20,000 -6,40,00 


20 Backhoe loader for processing and Backhoe loader for processing and 19.95.254 
Disposal 2nos 39,90,508|Disposal Inos 90 -19,95,254| 
Water Tanker for processingand 31,22,144 Water Tanker for processingand disposal 1 15,61,072] -15.61,072 
disposal 2 nos nos 
Processing Shed for wetwaste 68,72,051 Breese ता wale ce MIRE a 52,33,580|  -16,38,471 
processingplant. 
ser Recovery facility inprocessing 18,95,494 fa Recovery facility inprocessing 1,49,41,009| 1,30,45,515 


-1,45,18,45 
Fire extinguisher, 10 nos. 43,44 
26 ee 
Mechanical Processing Plant (Capacity up (up to) 

अ - —— to around 75 TPD) 3,26,82,476} 3,56,00,000 
16,63,96 
| Revised Total 


पृष्ठ २ पैकी २ 


